RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 
Reg. No . MH/ MR/ South-346/ 2014- 16 


मात्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष ६, अंक ३९ ] बुधवार , नोव्हेंबर ५, २०१४ / कार्तिक १४, शके १९३६ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ११. ०० 


असाधारण क्रमांक १२७ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हादंडाधिकारी, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

___ अधिसूचना 
संदर्भ. - (१) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, निर्णय क्रमांक विकाअ. २००८ /प्र.क्र . २७६/ ५, दिनांक २४ जुलै २००८ . 

( २) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शुद्धीपत्र क्रमांक विकाअ. २००९ /प्र.क्र . २७६ / ५ , 

दिनांक २४ जुलै २००९. 
( ३) महाराष्ट शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , निर्णय क्रमांक विकाअ. १११३ / १२० / प्र.क्र . २७१ / ५ , 
दिनांक १० डिसेंबर २०१३ . 

शासन निर्णय 
क्रमांक गृहशाखा/ एमएजी.१/ गु. काम /नियुक्ती/विकाअ/ १४. — दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ जिल्हादंडाधिकारी, रायगड, जिल्हा रायगड या 
शासन निर्णयाद्वारे खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची रायगड जिल्ह्याचेविशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. राज्य शासनास 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार 
राहील . 
२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम . - साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थित अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन , पडताळणीकिंवा अधिप्रमाणन करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या आदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची मोहोर 
उमटविणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहिणे . 

( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे. - पालकांचे उत्पन्न इत्यादीबाबत वस्तुस्थितीची पूर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्नविषयक प्रमाणपत्र देणे. 

( तीन ) ओळखपरेड. - संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक जेव्हा मागणी करतील तेव्हा शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार व दिलेल्या आदेशानुसार ओळखपरेड घेण्याची कार्यवाही करणे . 

३ . नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का, संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी 
यांचेकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्याची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी 
व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी मागणी पोलीस आयुक्त / जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ 
उपलब्ध करून देण्यात यावी. 


भाग एक ( को .वि.पु.) — १२७ – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, बुधवार , नोव्हेंबर ५, २०१४ / कार्तिक १४ , शके १९३६ 


४ . या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची, शांतता समिती प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार 
त्या क्षेत्रातील मोहल्ला समिती/ शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी . 

५. या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामांबाबत कोणतेही मानधन, वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 

६. प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणेदिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे. 

अनुसूची 


अनुक्रमांक 


पत्ता 


नाव 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


مه 


श्री . दिनेश बाळाजी कवाडे 


به 


श्री . अरुण शंकर कडु 
श्री. दिलीप रामदास पाटील 


سه 


संकल्प फ्रेंड्स कॉलनी, समर्थनगर पिंपळभाट, ता . अलिबाग , 
जि . रायगड . 
मु . माणगांव, ( वासरे ), पो . कोंदिवडे, ता . कर्जत , जि . रायगड . 
सी / ४, ऑफ अलिबाग चैधरे विद्यानगर (पू.), ता . अलिबाग , 
जि . रायगड . 
०१ , सुंदरम बिल्डिंग , पायोनियर सोसायटी जवळ, नित्यानंद मार्ग, 
सत्यम शिवम सुंदरम को - ऑ. हौ . सोसायटी , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
अ / ३०२, हरी ममता अपार्टमेंट, प्लॉट ११४ / ११५ , सेक्टर 
नवीन पनवेल ( पू.), ता . पनवेल , जि . रायगड . 


श्री . जयेन्द्र वसंत करडे 


» 


تم 


श्री. अशोक बाळू हिरवे 


अलिबाग , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 


सुमंत भांगे, 
जिल्हादंडाधिकारी, रायगड- अलिबाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


